कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-अ संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१८ स्थित 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०१९/प्र.क्र. ०७/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ०७ मे, २०१९. 


वाचा:-१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२९५/१२, दि. २१.१०.२०११. 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. आकृवि-१११६/प्र.क्र.३४९/१५-अ, दि. १९.०८.२०१७. 
3. कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. आकृवि-२०१९/प्र.क्र.०७/१५-अ, दि. १८.०१.२०१९. 


शासन परिपत्रक :- 

शासनाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दिनांक १८.०१.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-अ कृषि सह संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१८ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द 
करण्यात आलेली आहे. याबाबत सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीत नमुद अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेले आक्षेप, 
हरकती विचारात घेऊन व नियमातील तरतूदी तपासून त्यानुसार ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करण्यात 
येऊन कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. आयुक्त (कृषि यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची संबंधित कृषि सह संचालक यांच्या 
(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी 
घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०१९०५०७११३३५०९४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

Amol Nilakanth | 2*'ct=*ratictann Sastanar c= 


= Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Agriculture Animal 
S a k h a [ ka [ Husbandry dairy and Fisheries Department 


Date: 2019.05.07 11:42:49 +05'3 


सोबत:-वरील प्रमाणे (अ.नि. साखरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
३. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

४. निवड नस्ती /१५अ. 


प्रवर्ग 

कत घा. ज्येष्ठता 

( नोद 

दिनांक र] 
अधिकाऱ्यांचे नाव | प्रवर्ग बदलला | जन्म तारीख |नियक्‍ती दिनांक वाक अभिप्राय 
ज्येष्ठतेचा 
असल्यास दिनांक 
त्याचा दिनांक) 


शि अव्या 

= 
= 
a 
—! 
a 


श्री.एस.एल.जाधव 


%» 
ab 
2 
a 
8} 


प्रवर्ग 
ता ज्येष्ठता 
(नियु दिनांक 
का नियक्‍तीचा दिनांक 
अधिकाऱ्यांचे नाव | प्रवर्ग बदलला | जन्म तारीख नियुक्‍ती दिनांक,  ”* 
मार्ग /ज्येष्ठतेचा 
असल्यास ae 
= मानीव दिनांक 
त्याचा ) 


9 

गरे तात्पुरती 

श्री.एम.के. बु ०१.०६.१९६० | २२.०८.२०१७ 3१.०५.२०१८ 
पदोन्नती 
तात्पुरती 

१२ श्री.पी.एस.कदम १५.१०.१९६१ | २४.०८.२०१७ ३१.१०.२०१९ 
पदोन्नती 
तात्पुरती 

१४.०१.१९६२ | २१.०८.२०१७ 3१.०१.२०२० 
पदोन्नती 


तितला 
तात्पुरती 
श्री.डि.एम.झेडे बु ०१.०५.१९६६ | १९.०८.२०१७ 3०.०४.२०२४ 
पदोन्नती 


तात्पुरती 
श्री.व्ही.एस.पाटील बु ०२.०९.१९६६ | २२.०८.२०१७ ३०.०९.२०२४ |एमएस्सी (कृषि) 
पदोन्नती 
तात्पुरती 
०५.०८.१९६१ | १९.०८.२०१७ 3१.०८.२०१९ (एम.टेक. 
पदोन्नती 
तात्पुरती 
०१.०६.१९६३ | १९.०८.२०१७ ३१.०५.२०२१ बीएस्सी (कृषि) 
पदोन्नती 


तात्पुरती 
१५ श्री.एस.के.नागरे ०१.०६.१९६६ | २१.०८.२०१७ 3१.०५.२०२४ 
पदोन्नती 


श्री.आर.एस.भताने 


श्री.एस.एम.जमदाडे 


